महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीसाठी 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
आस्थापनेवरील खर्चाच्या बाबींकरिता 
अनिवार्य मंजूर तरतूदीतून खर्चासाठी 
प्रशासकीय मान्यता . 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०१९/प्र.क्र.६/उसाअ/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:-११.०६.२०१९ 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : इयुए-१०७५/एलजेजे, दि.१६.४.१९७५ 
२) अल्पसंख्याक विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०१६/प्र.क्र.६(सुधा-१)/ 
का-४, दि.५.१०.२०१६ 
३) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्रमांक : : अविवि-२०१९/प्र.क्र.१४/का-७ 
दि.९.४.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
राज्यात Sq भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उदू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये 
वैचारिक आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू 
साहित्य्‌ अकादमीची स्थापना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र 
राज्य उर्दू साहित्य अकादमीसाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात होणा-या आस्थापनेवरील 
खर्चाच्या बाबीकरिता रु.२०,००,०००/-(अक्षरी रुपये वीस लाख फक्त) इतकी अनिवार्य तरतूद मंजूर 
करण्यात आलेली असून विभागाच्या संदर्भ क्र.३ दि.९.४.२०१९ च्या परिपत्रकानुसार एप्रिल ते 
जुले,२०१९ या ४ महिन्याकरिता मंजूर तरतूदीच्या रु.६,७०,०००/-(अक्षरी रूपये सहा लाख सत्तर 
हजार Ha) इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. उर्दू अकादमीमार्फत कार्यालयीन खर्च, 
SINGS सदस्यांचे प्रवास व दैनिक भत्ते कार्याध्यक्ष यांचे मानधन,बैठकीसाठी अल्पपोहार इत्यादी 
कामकाजासाठी मंजूर तरतूदीनुसार एप्रिल ते जुले,२०१९ या ४ महिन्याच्या कालावधीसाठी 
रु.६.७०.०००/- निधीची आवश्‍यकता आहे. सबब, सदर उपलब्ध निधीतून खर्च करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य Sg साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील खर्चाच्या बाबीसाठी सन २०१९- 
२० या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. झेडई १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन 
(00) (09) उर्दू अकादमीची आस्थापना/दत्तमत, 39 सहाय्य्क अनुदान (अनिवार्य) (२२०५ ३०२७)” या 
लेखाशिर्षाखाली रु.२०,००,०००/-(अक्षरी रुपये वीस लाख फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
विभागाच्या संदर्भ क्र.३ दि.९.४.२०१९ च्या परिपत्रकानुसार माहे एप्रिल ते जुले,२०१९ या ४ 
महिन्याकरिता रु.६,७०,०००/-(अक्षरी रूपये सहा लाख सत्तर हजार फक्त) इतक्या निधीतून 
अकादमीने प्रस्तावित केल्यानूसार पुढीलप्रमाणे खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०१९/प्र.क्र.६/उसाअ/का-५ 


अ. उद्दीष्टये सन २०१-१९ या वर्षाकरिता एप्रिल ते 
क्र. जुले,२०१९ या ४ महिन्यांकरिता 
प्रस्तावित रक्‍कम (रुपये) 

१. । कार्यालयीन खर्च १,००,०००/- 

२. | कार्याध्यक्ष व इतर सदस्यांना प्रवास व दैनिक भत्ते खर्च १,००,०००/- 

३. | कार्याध्यक्षांना मानधन ७०,०००/- 

४. | बैठकीच्या वेळी अल्पपोहार/चहा/कॉफी १,००,०००/- 

५. । अकादमी कार्यालयातील दुरुस्ती/वातानुकूलित यंत्र २,००,०००/- 
बसविणे/रंगरंगोटी करणे 

६. । उदू अकादमीच्या विविध योजनांची उदू १,००,०००/- 
वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देवून अर्ज मागविणे 
अक्षरी रुपये सहा लाख सत्तर हजार फक्त) ६,७०,०००/- 

२. सदरहू रक्‍कम “मागणी क्र. झेडई १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन 


(00) (09) Sq अकादमीची आस्थापना/दत्तमत, 39 सहाय्य्क अनुदान अनिवार्य (२२०५ ३०२७” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यास यावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


३. 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०१९०६१२१७२११४७४१४ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sandesh 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tad 
DN: c=IN jh u=Minorities 
Develop! 1०: =400032, st=Mahi 
2.5.4,20=2fde30534317da1ea9bdb3e7bec3c1 084d5d608a86e993F 
BacOfa02331b77751 


b INumber=b469b3fd61b5201f03b702cOf7fd0ecScfl 8beb12425 
h h a Uu a Vi 455f4856f44e3d4da763, ‘Sat hh, 


2019.06.12 17:05:33 +05'30' 


(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर , 


४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


. सह सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-७/(का-५)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास 


. अधिक्षक-नि- कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र Wey उदू साहित्य अकादमी, मुंबई. 


. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


